Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ८ , अंक ६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २४ , किंमत : रुपये १०.०० 


, 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


पृष्ठे 


१ - ९९ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ अमरावती 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 
नाही . 

भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका 
बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


, 


१-२४ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


, 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


, 


1 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १५४ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक प्र . अ.-भू.सं.-अ. का . - कावि - १३७-२०२२ . 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक ६२२-२०२१ , दिनांक १६-०९ -२०२१ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे 


, 


अ . - एक -१ ( १७६५ ) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


, 


1 


आणि ज्याअर्थी , अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित प्रयोजनासाठी “ बुडित क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे 
याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियामान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अपर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४ , जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यास 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


, 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३-४७-२०१५-१६ , गाव खेल त्र्यिंबग नारायण , तालुका अचलपूर , जिल्हा अमरावती . 
अनुक्रमांक 

सर्व्हे नंबर / गट नंबर सं . मो . प्रमाणे क्षेत्र 
( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 


1 


5 


हे . आर 


१ 


९ २ / १ 


००८ 


एकूण संपादित क्षेत्र 


००८ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


सपन नदी प्रकल्प . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ 


सपन नदी प्रकल्पातील कालव्याच्या कामाकरीता . 
: - सपन नदी प्रकल्पाच्या संपादनामुळे संबंधित भूधारकांना आर्थिक लाभ मिळणार असून शेतक - यांचे 

जिवनमान उंचवणार आहे . 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


-निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

-निरंक 


अमरावती : 


दिनांक २४ जानेवारी २०२२ . 


पवनीत कौर , 


जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


३ 


, 


, 


- 


. 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १५५ . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक कावि - अ . का . - भूसं . - ६५-२०२२. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनस्थापिनात करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक २४३ , दिनांक २६-०८-२०१५ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियामान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , जळगांव जामोद , ता . जळगांव जामोद , जि . बुलडाणा यास 
पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १६-२०२०-२१ , गाव टाकळी खासा , तालुका जळगांव जामोद , जिल्हा बुलडाणा . 
अनुक्रमांक 

भूमापन क्रमांक / सर्वे क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


- 


. 


१ 


२६ 


२१ ९ 


२ 


२६ 


१४१ 


3 


० ८४ 


6 mc c ww . 


२६ 
२७ 


४ 


० ५८ 


५ 


२८ अ 


२३८ 


६ 


२८ ब 


१२१ 


७ 


२५ 


२८ ९ 


एकूण 


११५० 


संपादनाचे प्रयोजन 


. 


प्रकल्पाचे नाव 


- 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


मौ . गोळेगांव खु . , ता . जळगांव जा . येथिल नवीन गावठाण करीता मौ . टाकळी खासा येथील 
भूसंपादन प्रस्ताव . 

अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
जिगांव प्रकल्प , ता . नांदुरा . 
जिगाव प्रकल्पांतर्गत मौ . गोळेगाव खु . , ता . जळगांव जा . येथील नवीन गावठाण करीता मौ . टाकळी 
खासा येथील भूसंपादन प्रस्ताव . 
या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे . 
त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , 
भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात ( Standard of 
Living ) सुधारणा होणार आहे . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


, 


अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
सदर प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम 
शेतजमिनीवर असून त्यास शेतक - यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्याने तसेच त्यामधिल विस्थापित होत 
नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची - चार 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 
नवीन भूसंपादन कायदा , २०१३ कलम ( ६ ) अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे . 
या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे . त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार 
निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे भूसंपादनास 
शेतक - यांची संमती आहे . तसेच सदरचा प्रकल्प हा अनुषेशग्रस्त जिल्ह्यातील दुष्काळ प्रवण भागातील असून कमी क्षेत्रावर आहे . सदरचा प्रकल्प हा 
दुर्गम शेतजमिनीवर असून यामध्ये वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


, 


. 


. 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , जळगांव जामोद कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक २७ जानेवारी २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १५६ . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , कलम ११ ( एक ) अन्वये. 


क्रमांक कावि - कक्ष - ७.२ - प्रअभूसं - ३२-२०२२ . - 


, 


99 


; 


ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
यांच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व 
वन विभाग क्रमांक क्र . एम . आय . एस . ११-२०१४ - सी . आर . ७१ - अ -२ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना 
असा करण्यात आला आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोन मध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीन 
मध्ये दिलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


, 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईलः 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या 
नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 
आणि 

म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , जळगांव जा . यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२ -मौ . हिंगणा कवठळ २०२१-२२ , गाव हिंगणा कवठक , ता . संग्रापूर , जिल्हा बुलडाणा . 
अनुक्रमांक भूमापन क्र . गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 


, 


हे . आर 


. 


१ 


४ ९ 


०४० 


२ 


४ ९ 


१२२ 


3 


४ ९ 


१६२ 


४ 


४ ९ 


०८१ 


५ 


४ ९ 


०८१ 


६ 


५० 


२०६ 


७ 


५० 


१२१ 


८ 


५१ 


१६२ 


९ 


५१ 


० ८० 


१० 


५१ 


१४२ 


११ 


५१ 


१४२ 


१२ 


६७ 


०६४ 


१३ 


६७ 


०६४ 


१४ 


७० 


३२६ 


१५ 


७० 


०८२ 


१६ 


७० 


१६४ 


१७ 


७० 


०८१ 


१८ 


७१ 


३१३ 


१ ९ 


७२ 


२०० 


२० 


७२ 


१०३ 


एकूण क्षेत्र 


२७३६ 


अ . - एक -२ ( १७६५ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


, 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


आर 


जिगांव प्रकल्प , ता . नांदुरा , जि . बुलढाणा . 
मौजे भोन , ता . संग्रामपूर येथिल नवीन गावठाणा करीता . मौ . हिंगणा कवठळ येथिल २७.३६ हे . 
जमिनीचे भूसंपादन . 
या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे . 
त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , 
भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात ( Standard of 
Living ) सुधारणा होणार आहे . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


, 


, 


अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम 
शेतजमिनीवर असून त्यास शेतक - यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत असल्याने तसेच त्यामधिल व्यक्ती विस्थापित 
होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची - चार 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 
अतिरिक्त संचालक , भारत सरकार व पर्यावरण मंत्रालय , पर्यावरण भवन , लोधी रोड , नवी दिल्ली -११०००३ क्रमांक जे - १२०११-२२-२००७ 
आयएआय , दिनांक ११-०२-२००७ अन्वये पर्यावरण सर्व्हेक्षण मंजुरी झालेली असल्याने भूसंपादन अधिनियम , २०१३ चे प्रकरण क्र . ०२ कलम ०६ ( २ ) 
et alter - Provided that in respect of irrgation project where the process of Environment Impact Assessment is required 
under the provision of any other law for the time being in force , the provision of the Act relating to Social Impact Assessment shall 
not apply असे नमूद केले असल्याने सामाजिक परिणाम निर्धारण लागू नाही . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे . त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार 

निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे 
भूसंपादनास शेतक - यांची संमती आहे . तसेच सदरचा प्रकल्प हा अनुषेशग्रस्त जिल्ह्यातील दुष्काळ प्रवण भागातील असून अतिशय कमी 
क्षेत्रावर आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गांवठाण बाधीत होत नसल्यामुळे पुनर्वसन 

करण्याची आवश्यकता आहे . सबब प्रशासक नियुक्ती करण्यात येत आहे . 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता . 

: - निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . आर.पीपी.ए. २०१५ - र - अ , दिनांक 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनाचा १०-०६-२०१५ . 
तपशील 


1 


: 


, 


टीप : 


उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , जळगांव जामोद , जि . बुलडाणा यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


बुलडाणा : 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०२२ . 


एस . रामामुर्ती ( भा . प्र . से . ) 
जिल्हाधिकारी , बुलडाणा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


७ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १५७ . 


1 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , कलम ११ ( एक ) अन्वये. 


क्रमांक कावि - अका - भूसंपादन - मौ.निमकराड -१ ९२१-२०२२. 


, 


ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) यांच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्रमांक क्र . एम . आय . एस . ११-२०१४ - सी . आर . ७१ - अ -२ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल 


; 


- 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोन मध्ये दिलेले आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीन 
मध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्ये दिलेला आहे . 


f 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 


, 


5 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या 
नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखिल घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपाद अधिकारी , जळगांव जा . यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


, 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


, 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १५ , मौ . निमकराड - २०२०-२१ , गाव निमकराड , तालुका जळगांव जामोद , जिल्हा बुलडाणा . . 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


, 


, 


१ 


११६ 


२२५ 


२२५ 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


: 


. 


एकूण 
अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

जिगांव प्रकल्प , ता . नांदुरा , जि . बुलडाणा . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

जिगाव प्रकल्पांच्या पुच्छ कालव्याकरीता मौ . निमकराड , ता . जळगांव जा . शिवारातील जमिनीचा 

भूसंपादन प्रस्ताव . 
समाजाला मिळणारे लाभ 

या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे . 
त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , 
भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात ( Standard of 
Living ) सुधारणा होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम 
शेतजमिनीवर असून त्यास शेतक - यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्याने तसेच त्यामधिल व्यक्ती विस्थापित 
होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची - चार 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 
अतिरिक्त संचालक , भारत सरकार व पर्यावरण मंत्रालय , पर्यावरण भवन , लोधी रोड , नवी दिल्ली -११०००३ क्रमांक जे - १२०११-२२-२००७ 
आयएआय , दिनांक ११-०२-२००७ अन्वये पर्यावरण सर्व्हेक्षण मंजुरी झालेली असल्याने भूसंपादन अधिनियम , २०१३ चे प्रकरण क्र . ०२ कलम ०६ ( २ ) 
चे परंतुकानुसार- Provided that in respect of irrgation project where the process of Environment Impact Assessment is required 
under the provision of any other law for the time being in force , the provision of the Act relating to Social Impact Assessment shall 
not apply असे 

नमूद केले असल्याने सामाजिक परिणाम निर्धारण लागू नाही . 

अनुसूची - पाच 
( अ ) रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे भूसंपादनास शेतक - यांची संमती आहे . तसेच सदरचा प्रकल्प हा अनुषेशग्रस्त जिल्ह्यातील 

दुष्काळ प्रवण भागातील असून अतिशय कमी क्षेत्रावर आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमीनीवर असून यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा 

गांवठाण बाधित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही . 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता . - निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती : - निरंक 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 
तपशील . 


, 


: 


टीप : 


1 


उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप - विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , जळगांव जामोद , जि . बुलडाणा यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


धनंजय गोगटे , 


बुलडाणा : 
दिनांक ११ जानेवारी २०२२ . 


जिल्हाधिकारी , बुलडाणा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


१ 


९ 


, 


, 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १५८ . 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एच . के . भालेराव , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले 


असते . 


आदेश 


, 


क्रमांक प्र . - ब - १-३४७-२०२१. 


श्री . सी . एस . बाविस्कर , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , अकोट यांच्या खाती दिनांक २५ ऑक्टोबर , २०२१ 
रोजी एकूण ९ २ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . यांना 
दिनांक २६ ऑक्टोबर , २०२१ ते दिनांक ३० ऑक्टोबर , २०२१ अशी 
एकूण पाच ( ०५ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३५ व ३६ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १० ( ३ ) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार 
असा आदेश देतो की , वरील रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . व्ही . बी . गव्हाणे , जिल्हा न्यायाधीश -४ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अकोला हे पाहतील . 


1 


आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १६० . 

आदेश 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 


क्रमांक प्र . - ब - १-३६३-२०२१. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सी . एस . बाविस्कर , हे जर वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले 
असते . 


, 


श्री . डी . बी . पतंगे , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , अकोला यांच्या खाती दिनांक १८ नोव्हेंबर , २०२१ रोजी 
एकूण ३०० + १२ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना 
दिनांक २ ९ नोव्हेंबर , २०२१ ते दिनांक ०१ डिसेंबर , २०२१ अशी एकूण 
तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या मागे दिनांक २८ नोव्हेंबर , २०२१ 
रविवारची सुट्टी जोडून दिनांक २७ नोव्हेंबर , २०२१ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०२ डिसेंबर , २०२१ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३५ व ३६ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १० ( ३ ) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी यापूर्वी दिलेल्या 
आदेशान्वये वरील रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचा न्यायीक कार्यभार 
श्री . ए . के . शर्मा , जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अकोला तसेच प्रशासकीय कार्यभार श्री . बी . एन . चिकणे , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरीष्ठ स्तर , अकोट यांनी पाहिला . 


, 


f 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२१ . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . बी . पतंगे , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १५ ९ . 

आदेश 


असते . 


क्रमांक प्र . - ब - १-३६२-२०२१.– 


, 


, 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३५ व ३६ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १० ( ३ ) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार 
असा आदेश देते की , श्री . व्हि . बी . गव्हाणे , जिल्हा न्यायाधीश -४ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अकोला हे दिनांक २७ नोव्हेंबर , २०२१ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०२ डिसेंबर , २०२१ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत सदर न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी काम 
पाहतील . 


श्री . एच . के . भालेराव , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , अकोला त्यांच्या खाती दिनांक १८ नोव्हेंबर , २०२१ 
रोजी एकूण १२६ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना 
दिनांक २ ९ नोव्हेंबर , २०२१ ते दिनांक ०१ डिसेंबर , २०२१ अशी एकूण 
तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या मागे दिनांक २८ नोव्हेंबर , 
२०२१ रोजीची सुट्टी जोडून दिनांक २७ नोव्हेंबर , २०२१ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०२ डिसेंबर , २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


, 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 


अकोला : 
दिनांक १ ९ नोव्हेंबर २०२१ . 


य . गो . खोब्रागडे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अकोला . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 
अ . - एक -३ ( १७६५ ) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


, 


, 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १६१ . 


आदेश 


श्रीमती व्ही . डी . साळवे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
शेगांव , ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर त्या त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी 
नियुक्त राहतील . 


क्रमांक १५४-२०२१. 


1 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती व्ही . डी . साळवे , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , शेगांव , हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
शेगांव येथे स्थानापन्न म्हणून राहिल्या असत्या . 


1 


f 


, 


f 


, 


श्रीमती एल . एच . जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
चिखली , यांना दिनांक २१ ऑक्टोबर , २०२१ ते २२ ऑक्टोबर , २०२१ 
पावेतोची अशी एकूण ०२ ( दोन ) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . एस . डब्ल्यु . ठोंबरे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
चिखली यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती एल . एच . जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
चिखली ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर त्या त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी 
नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एल , एच , जाधव , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , चिखली ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , चिखली 
येथे स्थानापन्न म्हणून राहिल्या असत्या . 

श्रीमती एल . एच . जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
चिखली , यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम 
७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या 
रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १२८ दिवस अर्जित 
रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०२ ( दोन ) 
दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी 


श्रीमती व्ही . डी . साळवे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
शेगांव , यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम 
७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या 
रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ६८ दिवस अर्जित 
रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तीन ) 
दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


1 


f 


, 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १६३ . 


आदेश 


क्रमांक १५६-२०२१. 


, 


, 


श्री . आर . के . देशपांडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
मलकापूर , यांना दिनांक १८ ऑक्टोबर , २०२१ ते २२ ऑक्टोबर , २०२१ 
पावेतोची अशी एकूण ०५ ( पाच ) दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक १४ 
ऑक्टोबर , २०२१ कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २५ ऑक्टोबर , 
२०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म , शा . रा . , अ . क्र . १६२ . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 


आदेश 


क्रमांक १५५-२०२१. 


पदभार श्री . ए . एल . गायकवाड , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , मलकापूर यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 


, 


1 


श्री . आर . के . देशपांडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
मलकापूर , हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी 
नियुक्त राहतील . 


f 


श्रीमती व्ही . डी . साळवे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
शेगांव , यांना दिनांक २० ऑक्टोबर , २०२१ ते २२ ऑक्टोबर , २०२१ 
पावेतोची अशी एकूण ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक १८ 
ऑक्टोबर , २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २५ ऑक्टोबर , 
२०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्रीमती आर . व्ही . कांबळे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , शेगाव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . के . देशपांडे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मलकापूर , हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मलकापूर 
येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 


1 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


११ 


, 


, 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १६५ . 


1 


, 


1 


आदेश 


क्रमांक १६०-२०२१ . - 


श्री . आर . के . देशपांडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
मलकापूर , यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील 

( 
नियम ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच 
त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ७४ दिवस 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून 

त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०५ 
( पाच ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


श्रीमती एस . आर . गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश , वरीष्ठ स्तर , 
बुलडाणा यांना दिनांक २७ ऑक्टोबर , २०२१ ते २ ९ ऑक्टोबर , २०२१ 
पावेतोची अशी एकूण ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२१ . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . एच . एस . भुरे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , बुलडाणा , यांनी 
स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 


, 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १६४ . 


. 


आदेश 


I 


, 


क्रमांक १६१-२०२१. 


श्रीमती एस . आर . गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश , वरीष्ठ स्तर , 
बुलडाणा ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर त्या त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी 
नियुक्त राहतील . 


श्रीमती सी . एम . पाडोळीकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरीष्ठ स्तर , 
बुलडाणा यांना दिनांक २५ ऑक्टोबर , २०२१ ते २७ ऑक्टोबर , २०२१ 
पावेतोची अशी एकूण ०३ ( तीन ) दिवसांची वैद्यकीय कारणास्तव परिवर्तीत 
रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . आर . गायकवाड , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरीष्ठ स्तर , बुलडाणा ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , बुलडाणा 
येथे स्थानापन्न म्हणून राहिल्या असत्या . 


f 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
दिनांक २५ ऑक्टोबर , २०२१ ते दिनांक २७ ऑक्टोबर , २०२१ पावेतो 
श्री . ओ . यु . सुपेकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरीष्ठ स्तर , बुलडाणा 
यांनी काम पाहीले . 


1 


5 


1 


. 


1 


श्रीमती सी . एम . पाडोळीकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरीष्ठ स्तर , 
बुलडाणा , ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त 
राहतील . 


श्रीमती एस . आर . गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश , वरीष्ठ स्तर , 
बुलडाणा , यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील 

, 
नियम ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच 
त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ७७ दिवस 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ 
( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


1 


दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती सी . एम . पाडोळीकर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरीष्ठ स्तर , बुलडाणा ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश , वरीष्ठ स्तर , बुलडाणा 
म्हणून स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १६६ . 


आदेश 


1 


क्रमांक १६४-२०२१. 


, 


श्रीमती सी . एम . पाडोळीकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरीष्ठ स्तर , 
बुलडाणा , यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील 
नियम ७० ( ३ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच 
त्यांच्या अर्धवेतनी रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचे दिनांकास एकूण १८ ९ 
दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर 
केलेली ०३ ( तीन ) दिवसांच्या परिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे एकूण ०६ 
( सहा ) दिवसांची अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद 
त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


, 


श्री . ए . एन . गायकवाड , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
मलकापूर यांना दिनांक ८ नोव्हेंबर , २०२१ ते ११ नोव्हेंबर , २०२१ 
पावेतोची अशी एकूण ०४ ( चार ) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . आर . के . देशपांडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
मलकापूर यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 


. 


1 


दिनांक २ ९ ऑक्टोबर २०२१ . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


, 


श्री . ए . एन . गायकवाड , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
मलकापूर हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त 
राहतील . 


5 


श्रीमती पी . एस . काळे , तदर्थ न्यायाधीश -१ तथा सहायक सत्र 
न्यायाधीश , खामगाव , यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , 
तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १६४ 
दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली 
०६ ( सहा ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद 
त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . एन . गायकवाड , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मलकापूर हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
मलकापूर येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १६८ . 


1 


आदेश 


क्रमांक १६६-२०२१. 


श्री . ए . एन . गायकवाड , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
मलकापूर , यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील 
नियम ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच 
त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ८४ दिवस 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०४ 
( चार ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


, 


श्रीमती आर . व्ही . कांबळे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
खामगांव , यांना दिनांक ८ नोव्हेंबर , २०२१ ते ११ नोव्हेंबर , २०२१ 
पावेतोची अशी एकूण ०४ ( चार ) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२१ . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . एस . बी . काळदाते , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , खामगाव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 


1 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १६७ . 


आदेश 


श्रीमती आर . व्ही . कांबळे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
खामगांव , ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर त्या त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी 
नियुक्त राहतील . 


1 


क्रमांक १६५-२०२१. 


, 


, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर . व्ही . कांबळे , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , खामगांव , ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
खामगाव येथे स्थानापन्न म्हणून राहिल्या असत्या . 


, 


श्रीमती पी . एस . काळे , तदर्थ न्यायाधीश -१ तथा सहायक सत्र 
न्यायाधीश , खामगाव यांना दिनांक ०८ नोव्हेंबर , २०२१ ते १३ नोव्हेंबर , 
२०२१ पावेतोची अशी एकूण ०६ ( सहा ) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


1 


, 


. 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्रीमती ए . एस . वैरागडे , जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , खामगाव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत 
आहे . 


श्रीमती आर . व्ही . कांबळे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
खामगांव , यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम 
७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या 
रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ९ २ दिवस अर्जित 
रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०४ ( चार ) 
दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


श्रीमती पी . एस . काळे , तदर्थ न्यायाधीश -१ तथा सहायक सत्र 
न्यायाधीश , खामगाव ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर त्या त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्त राहतील . 


, 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १६ ९ . 

, 


, 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . एस . काळे , तदर्थ 
न्यायाधीश -१ तथा सहायक सत्र न्यायाधीश , खामगाव उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा 
सहायक सत्र न्यायाधीश , खामगाव येथे स्थानापन्न म्हणून राहिल्या 


क्रमांक १६७-२०२१ . - 


असत्या . 


श्रीमती बी . एस . पाल , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , जळगाव 
जामोद यांना दिनांक ११ नोव्हेंबर , २०२१ ते १३ नोव्हेंबर , २०२१ पावेतोची 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


१३ 


, 


अशी एकूण ०३ ( तीन ) दिवसाची अर्जित रजा व दिनांक ११ नोव्हेंबर , 
२०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १५ नोव्हेंबर , २०२१ चे 
कार्यालय वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एम . मेनजोगे , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वाशिम वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


5 


, 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . एस . आर . भरड , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , संग्रामपूर 
यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन दिनांक २५ ऑक्टोबर , २०२१ व 
दिनांक २६ ऑक्टोबर , २०२१ रोजीचा कार्यभार निम्नस्वाक्षरी करणार 
यांनी पाहिला . दिनांक २७ ऑक्टोबर , २०२१ ते ३० ऑक्टोबर , २०२१ 
रोजीचा कार्यभार श्रीमती डॉ . आर . आर . तेहरा , जिल्हा न्यायाधीश -२ 
तथा अति . सत्र न्यायाधीश , वाशिम यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


, 


, 


श्रीमती बी . एस . पाल , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , जळगाव 
जामोद ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर त्या त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त 
राहतील . 


1 


, 


दिनांक २ ९ ऑक्टोबर , २०२१ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती बी . एस . पाल , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , जळगाव जामोद ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , जळगाव 
जामोद येथे स्थानापन्न म्हणून राहिल्या असत्या . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १७१ . 


आदेश 


क्रमांक प्र - ब - २-३७२-२०२१. 


, 


, 


श्रीमती बी . एस . पाल , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , जळगाव 
जामोद यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम 
७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या 
रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १०६ दिवस अर्जित 
रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तीन ) 
दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


1 


श्री . आर . पी . शिंदे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , रिसोड यांच्या खाती दिनांक १३ 
सप्टेंबर , २०२१ रोजी एकूण ७० दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक 
आहे . त्यांना दिनांक १४ सप्टेंबर , २०२१ ते दिनांक २५ सप्टेंबर , २०२१ 
अशी एकूण बारा ( १२ ) दिवसांची अर्धवेतनी ( वैद्यकीय कारणास्तव परिवर्तीत ) 
रजा दिनांक १४ सप्टेंबर , २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक 
२६ सप्टेंबर , २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर केली आहे . 


बुलडाणा : 
दिनांक १६ नोव्हेंबर , २०२१ . 


( अवाच्य ) , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

बुलडाणा . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १७० . 


1 


आदेश 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . पी . शिंदे , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
रिसोड वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच 
पदावर राहिले असते . 


क्रमांक प्र - ब - १-३६६-२०२१ . 


1 


, 


श्री . एम . एस . मेनजोगे , जिल्हा न्यायाधीश -१ , तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , वाशिम यांच्या खाती दिनांक २४ ऑक्टोबर , २०२१ रोजी 
एकूण २७ ९ दिवसांची अर्जीत रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक २५ 
ऑक्टोबर , २०२१ ते दिनांक ३० ऑक्टोबर , २०२१ अशी एकूण सहा 
( ०६ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन असा आदेश देण्यात येत आहे की , 
श्री . एस . एन . गवळी , सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , रिसोड यांनी वरील न्यायालयाचे काम 
पाहिले . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती 

राहील . 
अ . - एक -४ ( १७६५ ) . 


दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२१ . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


, 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १७२ . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 


क्रमांक प्र - ब - १-३८२-२०२१. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . एस . अग्रवाल , हे जर वर 
नमूद 

केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले 
असते . 


- 


श्री . एम . एस . मेनजोगे , जिल्हा न्यायाधीश -१ , तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , वाशिम यांच्या खाती दिनांक ७ नोव्हेंबर , २०२१ रोजी एकूण 
२७३ दिवसांची अर्जीत रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक ८ नोव्हेंबर , 
२०२१ ते दिनांक १३ नोव्हेंबर , २०२१ अशी एकूण सहा ( ०६ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगी सह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


1 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी खालील स्वाक्षरी करणार असा 
आदेश देते की , श्री . यु . पी . हिंगमीरे , ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , अकोला हे वरील 
रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी स्वरुपाचे 
काम पाहतील . 


I 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 


दिनांक २६ ऑक्टोबर , २०२१ . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एम . मेनजोगे , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वाशिम वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १७४ . 


आदेश 


1 


क्रमांक प्र - ब - २-३४२-२०२१. 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी खालील स्वाक्षरी करणार असा 
आदेश देते की , उपरोक्त कालावधीत श्रीमती डॉ . आर . आर . तेहरा , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , वाशिम ह्या वरील 
न्यायालयाचे काम पाहतील . 


1 


, 


श्रीमती . एस . एम . बैस , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांच्या 
खाती दिनांक ३० ऑक्टोबर , २०२१ रोजी एकूण २३७ दिवसांची अर्जीत 
रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक ८ नोव्हेंबर , २०२१ ते 
दिनांक १० नोव्हेंबर , २०२१ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा दिनांक १ नोव्हेबर , २०२१ ते ०७ नोव्हेंबर , २०२१ रोजीची 
दिवाळीची सुट्टी जोडून दिनांक ०८ नोव्हेंबर , २०२१ ते दिनांक 
११ नोव्हेंबर , २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगी सह मंजूर करण्यात येत आहे . 


वाशिम : 
दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२१ . 


श्रीमती शैलजा श . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

वाशिम . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १७३ . 


s 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 


आदेश 


, 


क्रमांक प्र - ब - २-३३७-२०२१. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एम . बैस , ह्या जर वर 
नमूद 

केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर 
राहील्या असत्या . 


1 


श्री . ए . एस . अग्रवाल , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , अकोला यांच्या खाती दिनांक २६ ऑक्टोबर , 
२०२१ रोजी एकूण ७२ दिवसांची अर्जीत रजा शिल्लक आहे . त्यांना 
दिनांक २७ ऑक्टोबर , २०२१ ते दिनांक २ ९ ऑक्टोबर , २०२१ अशी 
एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २६ ऑक्टोबर , २०२१ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासुन ते दिनांक ३० ऑक्टोबर , २०२१ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगी सह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी खालील स्वाक्षरी करणार असा 
आदेश देते की , दिनांक ०१ नोव्हेंबर , २०२१ ते ०७ नोव्हेंबर , २०२१ या 
कालावधीचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . ३२७-२०२१ , 
दिनांक २५ ऑक्टोबर , २०२१ अन्वये ठेवण्यात आलेला असुन 
दिनांक ०८ नोव्हेंबर , २०२१ ते ११ नोव्हेंबर , २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


१५ 


, 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


वेळेपूर्वीपर्यंतचा कार्यभार श्री . बी . डी . कदम , सह दिवाणी न्यायाधीश 
( वरिष्ठ स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला हे पाहतील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 


दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२१ . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . के . बी . चौगुले , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते , 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १७५ . 


आदेश 


क्रमांक प्र - ब - २-३५२-२०२१. 


. 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन यापूर्वी दिलेल्या 
आदेशान्वये श्रीमती एस . के . चौधरी , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश 
( वरिष्ठ स्तर ) व अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांनी दिनांक 
२७ सप्टेंबर , २०२१ ते २ ९ सप्टेंबर , २०२१ पर्यंत तसेच तद्नंतर 
श्री बी . डी . कदम , सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) व अति . मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचे 
तातडीचे काम पाहीले . 


. 


श्री . गि . ग . कांबळे , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी , मूर्तीजापूर यांच्या खाती दिनांक १५ नोव्हेंबर , २०२१ रोजी 
एकूण १६३ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक १ ९ 
नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ अशी ०४ ( चार ) दिवसांची 
अर्जीत रजा दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक २३ नोव्हेंबर , २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर 

पासून 

ते 
दिनांक २३ नोवेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


f 


दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२१ . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १७७ . 


1 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 


क्रमांक प्र - ब - २-३६०-२०२१. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . गि . ग . कांबळे , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


, 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी खालील स्वाक्षरी करणार असा 
आदेश देते की , एम.झेड.ए.ए.क्यु.कुरैशी , सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मूर्तीजापूर हे वरील 
रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी स्वरुपाचे 
काम पाहतील . 


श्री . एन . एस . पुरी , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) 
तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांच्या खाती 
दिनांक १८ नोव्हेंबर , २०२१ रोजी एकूण १६४ दिवसांची अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक १८ नोव्हेंबर , २०२१ ते दिनांक २० नोव्हेंबर , 
२०२१ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या नंतर 
दिनांक २१ नोव्हेंबर , २०२१ रोजीची रविवारची सुटी जोडून मंजुर करण्यात 
येत आहे . 


, 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


दिनांक १६ नोव्हेंबर , २०२१ . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १७६ . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एन . एस . पुरी , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


आदेश 


क्रमांक प्र - ब - २-३५८-२०२१. 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी खालील सही 
करणार असा आदेश देते की , श्री . ए . बी . शेख , ५ वे सह दिवाणी 

4 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला हे 
वरील रजेच्या काळात संबंधिताकडील अन्य कार्यभार असल्यास अशा 
कार्याभारासह वरील न्यायालयाचे तातडीचे काम पाहतील . 


श्री . के . बी . चौगुले , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) 
तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांच्या खाती 
दिनांक २६ सप्टेंबर , २०२१ रोजी एकूण २५८ दिवसांची अर्धवेतनी रजा 
शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक २७ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक १३ नोव्हेंबर , 
२०२१ अशी एकूण अठेचाळीस ( ४८ ) दिवसांची परिवर्तीत रजेस कार्योत्तर 
मंजुरी देण्यात येत आहे . 


, 


दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२१ . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


, 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १७८ . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 


आदेश 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . बी . एन . चिकणे , हे जर वर 
नमूद 

केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले 
असते . 


क्रमांक प्र - ब - २-३६५-२०२१. 


1 


श्री . एस . बी . विजयकर , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , तेल्हारा यांच्या खाती दिनांक १४ नोव्हेंबर , 
२०२१ रोजी एकूण १ ९ ० दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना 
दिनांक १५ नोव्हेंबर , २०२१ ते दिनांक १६ नोव्हेंबर , २०२१ अशी 

एकूण 
दोन ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा त्यांचे खाती किरकोळ रजा शिल्लक 
नसल्याने विशेष बाब म्हणून कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी खालील सही 
करणार असा आदेश देते की , जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशानुसार 
श्री . सी . एस . बाविस्कर , जिल्हा न्यायाधीश -१ , अकोट हे वरील रजेच्या 
काळात सदर न्यायालयाचे न्यायिक स्वरूपाचा कार्यभार पाहतील तसेच 
श्रीमती एम . जी . हिवराळे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अकोट 
ह्या वरील रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचे प्रशासकीय स्वरूपाचे काम 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


पाहतील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . बी . विजयकर , हे जर वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले 
असते . 


अकोला : 
दिनांक २० नोव्हेंबर , २०२१ . 


श्रीमती शयना पाटील , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , 

अकोला . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १८० . 


प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये मी खालील 
स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते की , श्री . व्ही . एम . रेडकर , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
आकोट यांनी वरील रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी 
व फौजदारी स्वरुपाचे काम पाहिले . 


आदेश 


, 


क्रमांक प्र - ब - २-३४३-२०२१. 


, 


दिनांक १ ९ नोव्हेंबर , २०२१ . 


C 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १७ ९ . 


श्री . डी . टी . वसावे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अकोला 
यांच्या खाती दिनांक ८ नोव्हेंबर , २०२१ रोजी एकूण १२७ दिवसांची 
अर्जीत रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक ८ नोव्हेंबर , २०२१ ते दिनांक 
१३ नोव्हेंबर , २०२१ अशी एकूण सहा ( ०६ ) दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक १४ नोव्हेंबर , २०२१ रोजीची रविवारची सुटी जोडून दिनांक 
८ नोव्हेंबर , २०२१ पासून ते दिनांक १५ नोव्हेंबर , २०२१ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


I 


आदेश 


क्रमांक प्र - ब - २-३६६-२०२१ . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 


1 


श्री . बी . एन . चिकणे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अकोट 

, 
यांच्या खाती दिनांक २० नोव्हेंबर , २०२१ रोजी एकूण १ ९ ४ दिवसांची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक २२ नोव्हेंबर , २०२१ ते दिनांक 
२४ नोव्हेंबर , २०२१ अशी एकूण ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जीत रजा व 
रजेच्या पूर्वी दिनांक २१ नोव्हेंबर , २०२१ रविवारची सुटी तसेच रजेच्या 
नंतर दिनांक २५ नोव्हेंबर , २०२१ रोजीची स्थानिक सुटी ( नरसिंग 
महाराज यात्रा ) जोडून दिनांक २१ नोव्हेंबर , २०२१ रोजीचे ऑनलाईन 
प्रशिक्षण झाल्यानंतरपासून ते दिनांक २६ नोव्हेंबर , २०२१ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . टी वसावे , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी खालील स्वाक्षरी 
करणार असा आदेश देते की , श्री . बी . डी . कदम , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


१७ 


, 


हे दिनांक ८ नोव्हेंबर , २०२१ ते दिनांक १२ नोव्हेंबर , २०२१ पर्यंत तसेच 
श्रीमती आर . बी . ठाकुर , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर तथा 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला ह्या दिनांक १३ नोव्हेंबर , 
२०२१ ते दिनांक १५ नोव्हेंबर , २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
वरील न्यायालयाचे तातडीचे काम पाहतील . 


दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १८१ . 


1 


Yavatmal is pleased to grant earned leave for 3 
days w.e.f. 25th October 2021 to 27th October 2021 
with permission to leave head quarter from w.e.f. 
22nd October 2021A.O.H . to 28th October 2021 B.O.H. 
to Shri B. Y. Phad , District Judge - 2 and Additional 
Sessions Judge , Pusad . 

Necessary note be taken in his Original 
service book and Leave account . 

No locum tenens is necesary . 

The charge of his Court and Office was kept 
with Shri V. B. Kulkarni , District Judge - 1 and 
A.S.J. , Pusad during the above period . 

On return from leave , Shri B. Y. Phad , District 
Judge - 2 and Additional Sessions Judge , Pusad is 
re - posted to his former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Shri B. Y. Phad , would have continued to officiate 
as District Judge - 2 and A.S.J. , Pusad had he not 
proceeded on leave during the above period . 
Dated the 22nd October 2021 . 


आदेश 


क्रमांक प्र - ब - २-३४८-२०२१. 


जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . प्र - ब - २-३४२-२०२१ , दिनांक 
३० ऑक्टोबर , २०२१ नुसार श्रीमती एस . एम . बैस , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
अकोला यांना दिनांक ८ नोव्हेंबर , २०२१ ते दिनांक १० नोव्हेंबर , २०२१ 
अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात आली 
आहे . परंतु श्रीमती एस . एम . बैस , यांनी त्यांच्या दिनांक ९ नोव्हेंबर , 
२०२१ रोजीच्या अर्जान्वये त्यांना मंजूर करण्यात आलेली दिनांक ८ 
नोव्हेंबर , २०२१ ते दिनांक १० नोव्हेंबर , २०२१ अशी तीन ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा रद्द करण्याबाबत विनंती केली आहे . 


> 


, 


, 


सबब उपरोक्त नमूद जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . प्र - ब - २-३४२ 
२०२१ , दिनांक ३० ऑक्टोबर , २०२१ नुसार दिनांक ८ नोव्हेंबर , २०२१ 
ते दिनांक १० नोव्हेंबर , २०२१ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची मंजूर 
झालेली अर्जित रजा रद्द करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १८३ . 
Read : ( 1 ) Application of Shri G. G. Bhansali , 

District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Yavatmal for grant of 
earned leave for 11 days w.e.f. 
8th November 2021 to 18th November 
2021 with permission to leave head 
quarter w.e.f. from 7th October 2021 

A.O.H. till 19th November 2021 B.O.H. 
( 2 ) High Court letter No. A. 1202/2000 , 

dated 31st July 2000 . 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे मुळ सेवापुस्तकामध्ये घेण्यात यावी . 

( अवाच्य ) , 
अकोला : 

प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश -१ , 
दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२१ . 

अकोला . 


ORDER 


" 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १८२ . 
BY PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 
Read : ( 1 ) Application of Shri B. Y. Phad , District 

Judge - 2 and Additional Sessions 
Judge , Pusad has applied for grant of 
earned leave for 3 days w.e.f. 25th 
October 2021 to 27th October 2021 with 
permission to leave head quarter from 
22nd October 2021 A.O.H. till 28th 

October 2021 B.O.H. 
( 2 ) Hon'ble High Court letter No. A. 1202 / 

2000 , dated 31st July 2000 . 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 702-2021. 

In view of the High Court letter referred to above 
at Sr. No. ( 2 ) , the Hon'ble Principal District Judge , 
Yavatmal is pleased to grant earned leave for 11 
days w.e.f. 8th November 2021 to 18th November 
2021 with permission to leave head quarters w.e.f. 
7th November 2021 A.O.H. to 19th November 2021 
B.O.H. to Shri G. G. Bhansali , District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Yavatmal . 

Necessary note be taken in his Original 
service book and Leave account . 

No locum tenens is necesary . 

The charge of his Court and Office alongwith 
the charge of Court and Office of the District Judge 
2 and A.S.J. , Yavatmal is kept with Principal 
District Judge , Yavatmal during the above period . 

On return from leave , Shri G. G. Bhansali , 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Yavatmal is re - posted to his former post . 


ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 686-2021. 

In view of the High Court letter referred to above 
at Sr. No. ( 2 ) , the Principal District Judge , 
अ . - एक -५ ( १७६५ ) . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Shri G. G. Bhansali , would have continued to 
officiate as District Judge - 1 and Additional Ses 
sions Judge , Yavatmal had he not proceeded on 
leave during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १८५ . 
Read : ( 1 ) Application of Shri V. B. Kulkarni , Dis 

trict Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge , Pusad has applied for grant of 
earned leave for 06 days w.e.f. 15th 
November 2021 to 20th November 2021 
with permission to leave head quar 
ter w.e.f. 13th November 2021 A.O.H. 

till B.O.H. of 22nd November 2021 . 
( 2 ) Honble High Court letter No. A. 1202 / 

2000 , dated 31st July 2000 . 


ORDER 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १८४ . 
Read : ( 1 ) Application of Shri B. Y. Phad , District 

Judge - 2 and Additional Sessions 
Judge , Pusad has applied for grant of 
earned leave for 13 days w.e.f. 
gth November 2021 to 20th November 
2021 with permission to leave head 
quarters till of 22nd November 2021 
B.O.H. 


( 2 ) Hon ble High Court letter No. A. 1202 / 

2000 , dated 31st July 2000 . 


ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 703-2021. 


In view of the High Court letter referred to above 
at Sr. No. ( 2 ) , the Principal District Judge , 
Yavatmal is pleased to grant earned leave for 13 
days w.e.f. 8th November 2021 to 20th November 
2021 with permission to leave head quarters till 
B.O.H. 22nd November 2021 B.O.H. to Shri B. Y. 
Phad , District Judge - 2 and Additional Sessions 
Judge , Pusad . 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 709-2021. 

In view of the High Court letter referred to above 
at Sr. No. ( 2 ) , the Principal District Judge , 
Yavatmal is pleased to grant earned leave for 06 
days w.e.f. 15th November 2021 to 20th November 
2021 with permission to leave head quarters 

w.e.f. 13th November 2021 A.O.H. till B.O.H. of 22nd 
November 2021 to Shri V. B. Kulkarni , District 
Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Pusad 

Necessary note be taken in his Original 
service book and Leave account . 

No locum tenens is necesary . 

The charge of his Court and Office along with 
charge of court of District Judge - 2 and A.S.J. , 
Pusad is kept with Shri . G. A. Ramteke , District 
Judge - 1 and A.S.J. , Darwha , during the above pe 
riod . 

On return from leave , Shri V. B. Kulkarni , Dis 
trict Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Pusad 
is re - posted to his former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Shri V. B. Kulkarni , would have continued to offi 
ciate as District Judge - 1 and A.S.J. , Pusad had he 
not proceeded on leave during the above period . 


Necessary note be taken in his Original 
service book and Leave account . 


> 


No locum tenens is necesary . 


The charge of his Court and Office was kept 
with Shri V. B. Kulkarni , District Judge - 1 and 
A.S.J. , Pusad during the above period . 


Yavatmal : 

V. P. PATKAR , 
Dated the 30th October 2021. Principal District and 

Sessions Judge , Yavatmal . 


On return from leave , Shri B. Y. Phad , District 
Judge - 2 and Additional Sessions Judge , Pusad is 
re - posted to his former post . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १८६ . 


BY PRINCIPAL DISTRICT JUDGE 


ORDER 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Shri B. Y. Phad , would have continued to officiate 
as District Judge - 2 and A.S.J. , Pusad had he not 
proceeded on leave during the above period . 


> 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 676-2021. 

Shri N. P. Wasade , Civil Judge ( Jr. Dn . ) and 
J.M.F.C. , Maregaon is granted Ex - post facto earned 
leave for 6 days w.e.f. 11th October 2021 to 16th 
October 2021 with permission to leave head quar 
ters from 12th October 2021 A.O.H. to 18th 
October 2021 B.O.H. 


Dated the 28th October 2021 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १८८ . 


ORDER 


Necessary note be taken in his Original 
service book and Leave account . 

No locum tenens is necesary . 

The charge of his Court and Office is kept with 
Shri . P. C. Bachhale , 2nd Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) 
and J.M.F.C. , Wani during the above period . 

On return from leave , Shri N. P. Wasade , Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. , Maregaon is re - posted 
to his former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Shri N. P. Wasade , would have continued to 
officiate as Civil Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. , 
Maregaon had he not proceeded on leave during 
the above period . 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 678-2021. 

Shri . K. K. Chafale , Civil Judge ( Jr. Dn . ) and 
J.M.F.C. , Wani is granted earned leave for 3 days 
w.e.f. 8th November 2021 to 10th November 2021 
with permission to leave head quarters from 
8th November 2021 to 11th November 2021 B.O.H. 

Necessary note be taken in his Original 
service book and Leave account . 

No locum tenens is necesary . 

The charge of his Court and Office is kept with 
Shri S. M. Bomidwar , Jt . Civil Judge , ( Jr. Dn . ) , 
J.M.F.C. , Wani during the above period . 

On return from leave , Shri . K. K. Chafale , Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. , Wani is re - posted to 
his former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Shri . K. K. Chafle , would have continued to 
officiate as Civil Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. , Wani 
he had not proceeded on leave during the above 
period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १८७ . 


f 


ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 677-2021. 


- 


> 


Dated the 20th October 2021 . 


Smt . Y. R. Mukkanwar , Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) 
Yavatmal is granted Ex - post facto earned leave for 
2 days from 15th October 2021 to 16th October 2021 
with permission to leave head quarters till B.O.H. 
18th October 2021 incontinuation of earned leave 
for 3 days w.e.f. 12th October 2021 to 14th October 
2021 with permission to leave head quarter from 
13th October 2021 to 16th October 2021 B.O.H. which 
is already granted to him vide this office order 
No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 664-2021 , dated 13th October 
2021 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १८ ९ . 


ORDER 


Necessary note be taken in his Original 
service book and Leave account . 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 681-2021. 

Shri . P. R. Phulari , 4th Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) 
and J.M.F.C. , Pusad is granted earned leave for 2 
days w.e.f. 21st October 2021 to 22nd October 2021 
with permission to leave head quarters from 20th 
October 2021 A.O.H. to 25th October 2021 B.O.H. 

Necessary note be taken in his Original 
service book and Leave account . 


No locum tenens is necesary . 


No locum tenens is necesary . 


The charge of her Court and Office along with 
charge of Court of Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Yavatmal 
was kept with Shri V. S. Madke , 2nd Jt . Civil Judge 
( Sr. Dn . ) Yavatmal during the above period . 

On return from leave , Smt . Y. R. Mukkanwar , 
Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) Yavatmal is re - posted to 
her former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Smt . Y. R. Mukkanwar , would have continued to 
officiate as Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) Yavatmal had 
she not proceeded on leave during the above 
period . 


The charge of his Court and Office is kept with 
Shri G. B. Pawar , 5th Jt . Civil Judge , ( Jr. Dn . ) and 
J.M.F.C. , Pusad during the above period . 

On return from leave , Shri . P. R. Phulari , 4th Jt . 
Civil Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. , Pusad is 
reposted to his former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Shri . Shri . P. R. Phulari , would have continued to 
officiate as 4th Jt.Civil Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. , 
Pusad he had not proceeded on leave during the 
above period . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १ ९ ० . 


ORDER 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Shri . N. R. Dhoke , would have continued 
officiate as Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. , 
Digras he had not proceeded on leave during the 
above period . 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 682-2021. 


Dated the 25th October 2021 . 


Smt . F. T. Shaikh , Civil Judge ( Jr. Dn . ) and 
J.M.F.C. , Ghatanji is granted earned leave for 3 
days w.e.f.14th October 2021 to 16th October 2021 
with permission to leave head quarters w.e.f. 14th 
October 2021 to 17th October 2021 before remand 
work . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १ ९ २ . 


1 


ORDER 


Necessary note be taken in his Original 
service book and Leave account . 


No locum tenens is necesary . 


The charge of her Court and Office was with 
Smt . S. S. Kulkarni , Civil Judge , ( Jr . Dn . ) , and 
J.M.F.C. , Kelapur . 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 693-2021. 

Shri . S. H. Age , Civil Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. , 
Mahagaon is granted earned leave for 3 days w.e.f. 
8th November 2021 to 10th November 2021 with 
permission to leave head quarters till B.O.H. of 
11th November 2021 . 

Necessary note be taken in his Original 
service book and Leave account . 


> 


On return from leave , Smt . F. T. Shaikh , Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. , Ghatanji is re - posted 
to her former post . 


No locum tenens is necesary . 


> 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Smt . F. T. Shaikh , would have continued to 
officiate as Civil Judge ( Jr. Dn . ) Ghatanji had she 
not proceeded on leave during the above 
period . 


The charge of his Court and Office is kept with 
Shri A. M. Patil , 2nd Jt . Civil Judge , ( Jr. Dn . ) , and 
J.M.F.C. , Umarkhed during the above period . 

On return from leave , Shri . S. H. Age , Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. , Mahagaon is re - posted 
to his former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Shri . S. H. Age , would have continued to 
officiate as Civil Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. , 
Mahagaon he had not proceeded on leave during 
the above period . 


Dated the 21st October 2021 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १ ९ १ . 


1 


ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 687-2021. 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १ ९ ३ . 


> 


ORDER 


Shri . N. R. Dhoke , Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) and 
J.M.F.C. , Digras is granted earned leave for 3 days 
w.e.f. 25th October 2021 to 27th October 2021 with 
permission to leave head quarters 24th October 
2021 A.O.H. to 28th October 2021 B.O.H. 


Necessary note be taken in his Original 
service book and Leave account . 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 694-2021. 

Shri . P. S. Girgaonkar , 7th Jt . Civil Judge 
( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. , Yavatmal is granted earned 
leave for 4 days w.e.f. 8th November 2021 to 11th 
November 2021 with permission to leave head 
quarters till B.O.H. of 12th November 2021 . 

Necessary note be taken in his original 
service book and leave account . 


No locum tenens is necesary . 


No locum tenens is necesary . 


The charge of his Court and Office is kept with 
Shri S. L. Ramteke , Civil Judge , ( Jr. Dn . ) , and 
J.M.F.C. , Digras during the above period . 

On return from leave , Shri . N. R. Dhoke , Jt . Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. , Digras is re - posted 
to his former post . 


> 


The charge of his Court and Office is kept with 
Smt . G. M. Nimdeo , 8th Jt . Civil Judge , ( Jr. Dn . ) , 
and J.M.F.C. , Yavatmal during the above period . 


> 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


२१ 


1 


On return from leave , Shri . P. S. Girgaonkar , 
7th Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. , Yavatmal 
is re - posted to his former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Shri . P. S. Girgaonkar , would have continued to 
officiate as 7th Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. , 
Yavatmal had he not proceeded on leave during the 
above period . 


On return from leave , Smt . G. M. Nimdeo , 8th 
Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. , Yavatmal is 
re - posted to her former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Smt . G. M. Nimdeo , would have continued to 
officiate as 8th Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. , 
Yavatmal had she not proceeded on leave during 
the above period . 


Dated the 27th October 2021 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १ ९ ४ . 


1 


ORDER 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १ ९ ६ . 


ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 704-2021. 


Shri . P. L. Ghule , Civil Judge ( Sr. Dn . ) Darwha 
is granted earned leave for 3 days w.e.f. 8th 
November 2021 to 10th November 2021 with 
permission to leave head quarters till B.O.H. of 
11th November 2021 . 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account . 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 695-2021. 

Shri . S. N. Naik , Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Pusad 
is granted earned leave for 6 days w.e.f. 
15th November 2021 to 20th November 2021 with 
permission to leave head quarters w.e.f. 
A.O.H. of 13th November 2021 to B.O.H. of 22th 
November 2021 . 

Necessary note be taken in his original 
service book and leave account . 

No locum tenens is necesary . 

The charge of his Court and Office is kept with 
Smt . K. F. M. Khan , Civil Judge , ( Sr. Dn . ) , Pusad . 

On return from leave , Shri . S. N. Naik , Jt . Civil 
Judge ( Sr. Dn . ) , Pusad is re - posted to his former 
post . 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Shri . S. N. Naik , would have continued to 
officiate as Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) Pusad had he 
not proceeded on leave during the above period . 


No locum tenens is necesary . 


The charge of his Court and Office is kept with 
Smt . V. R. Jambhule , Jt . Civil Judge , ( Sr. Dn . ) , 
Darwha during the above period . 

On return from leave , Shri . P. L. Ghule , Civil 
Judge ( Sr. Dn . ) Darwha is re - posted to his former 
post . 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Shri . P. L. Ghule , would have continued to 
officiate as Civil Judge ( Sr. Dn . ) Darwha had he 
not proceeded on leave during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १ ९ ५ . 


ORDER 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १ ९ ७ . 


ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 697-2021. 

Smt . G. M. Nimdeo , 8th Jt . Civil Judge 
( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. , Yavatmal is granted earned 
leave for 2 days w.e.f. 8th November 2021 to 9th 
November 2021 with permission to leave head 
quarters till B.O.H. of 10th November 2021 . 

Necessary note be taken in his original 
service book and leave account . 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 705-2021. 

Shri . M. R. A. Shaikh , Secretary , D.L.S.A. 
Yavatmal , is granted Ex - post facto commuted leave 
for 6 days w.e.f. 22nd October 2021 to 27th October 
2021 . 


No locum tenens is necesary . 


He has got 303 days L.H.P. in balance at the 
time of granting leave . However , 12 days L.H.P. 
be debited in his leave account . 


> 


The charge of her Court and Office along with 
charge of Court of 7th , 8th , and 10th Jt . C.J.J.D. and 
J.M.F.C. , Yavatmal is kept with Smt . S. G. 
Meshram , 6th Jt . Civil Judge , ( Jr. Dn . ) , and 
J.M.F.C. , Yavatmal during the above period . 
अ . - एक -६ ( १७६५ ) . 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account . 


> 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


No locum tenens is necesary . 


quarters w.e.f. 10th November 2021 to 13th Novem 
ber 2021 B.O.H. 


The charge of his Court and Office is kept with 
Shri L. A. Bidwai , Civil Judge , ( Sr. Dn . ) , Yavatmal 
during the above period . 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account . 


No locum tenens is necesary . 


On return from leave , Shri . M. R. A. Shaikh , 
Secretary , D.L.S.A. Yavatmal is re - posted to his 
former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Shri . M. R. A. Shaikh , would have continued to 
officiate as Secretary , D.L.S.A. Yavatmal had he 
not proceeded on leave during the above period . 


The charge of his Court and Office is kept with 
Smt . V. R. Malode , 5th Jt . Civil Judge , ( Jr. Dn . ) 
and J.M.F.C. , Yavatmal during the above period . 

On return from leave , Smt . S. G. Meshram , 6th 
Jt . Civil Judge , ( Jr. Dn . ) , and J.M.F.C. , Yavatmal 
is re - posted to his former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Smt . S. G. Meshram , would have continued to 
officiate as 6th Jt . Civil Judge , ( Jr. Dn . ) , and 
J.M.F.C. , Yavatmal had she not proceeded on leave 
during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १ ९ ८ . 


ORDER 


> 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 706-2021. 


Dated the 29th October 2021 . 


Shri . U. B. Murde , Civil Judge ( Jr. Dn . ) and 
J.M.F.C. , Ner is granted earned leave for 4 days 
w.e.f. 8th November 2021 to 11th November 2021 
with permission to leave head quarters w.e.f. gth 
November 2021 to 12th November 2021 B.O.H. 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २०० . 


ORDER 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account . 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 710-2021. 


> 


No locum tenens is necesary . 


Smt . A. S. Jarude , 3rd Jt . Civil Judge , ( Jr. Dn . ) , 
and J.M.F.C. , Yavatmal is granted earned leave 
for 2 days w.e.f. 8th November 2021 to 9th Novem 
ber 2021 with permission to leave head quarters 
w.e.f. 8th November 2021 to B.O.H. 10th November 
2021 . 


> 


The charge of his Court and Office is kept with 
Shri M. M. Kalyankar , 2nd Jt . Civil Judge , ( Jr. Dn . ) 
and J.M.F.C. , Darwha during the above period . 

On return from leave , Shri . U. B. Murde , Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. , Ner is re - posted to 
his former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Shri . U. B. Murde , would have continued to 
officiate as Civil Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. , Ner 
had he not proceeded on leave during the above 
period . 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account . 


No locum tenens is necesary . 


Dated the 28th October 2021 . 


> 


The charge of her Court and Office was kept 
with Smt . P. D. Mendhe , 4th Jt . Civil Judge , 
( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. , Yavatmal during the above 
period . 

On return from leave , Smt . A. S. Jarude , 3rd Jt . 
Civil Judge , ( Jr. Dn . ) , and J.M.F.C. , Yavatmal is 
re - posted to her former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Smt . A. S. Jarude , would have continued to 
officiate as 3rd Jt . Civil Judge , ( Jr. Dn . ) , and 
J.M.F.C. , Yavatmal had she not proceeded on leave 
during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १ ९९ . 


ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 707-2021. 

Smt . S. G. Meshram , 6th Jt . Civil Judge , ( Jr. 
Dn . ) , and J.M.F.C. , Yavatmal is granted earned 
leave for 3 days w.e.f. 10th November 2021 to 12th 
November 2021 with permission to leave head 


> 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


२३ 


1 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २०१ . 


No locum tenens is necesary . 


ORDER 


The charge of his Court and Office is kept with 
Shri H. A. H. I. Hashami , 3rd Jt . Civil Judge , ( Sr. 
Dn . ) Yavatmal during the above period . 


> 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 711-2021. 


Shri . S. S. Tat , Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) and 
J.M.F.C. , Umarkhed is granted earned leave for 2 
days w.e.f. 8th November 2021 to 9th November 2021 
with permission to leave head quarters w.e.f. gth 
November 2021 to B.O.H. of 10th November 2021 


On return from leave , Shri . S. H. Gaherwar , 3rd 
Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) Yavatmal is re - posted to 
his former post . 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Shri . S. H. Gaherwar , would have continued to 
officiate as 3rd Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) Yavatmal 
had he not proceeded on leave during the above 
period . 


No locum tenens is necesary . 


The charge of his Court and Office is kept with 
Shri A. M. Patil , 2nd Jt . Civil Judge , ( Jr. Dn . ) and 
J.M.F.C. , Umarkhed during the above period . 


Dated the 15th November 2021 . 


On return from leave , Shri . S. S. Tat , Jt . Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. , Umarkhed is 
re - posted to his former post . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २०३ . 


ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 732-2021. 


Smt . V. R. Malode , 5th Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Shri . S. S. Tat , would have continued to 
officiate as Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. , 
Umarkhed had he not proceeded on leave during 
the above period . 


and J.M.F.C. , Yavatmal is granted earned leave 
for 2 days w.e.f. 19th November 2021 to 20th 
November 2021 with permission to leave head 
quarters till 22nd November 2021 B.O.H. 


Dated the 30th October 2021 . 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २०२ . 


1 


ORDER 


No locum tenens is necesary . 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 731-2021. 


The charge of her Court and Office is kept with 
Smt . S. G. Meshram , 6th Jt . Civil Judge , ( Jr. Dn . ) 
and J.M.F.C. , Yavatmal during the above period . 


Shri . S. H. Gaherwar , 3rd Jt . Civil Judge ( Sr. 
Dn . ) Yavatmal is granted Ex - post facto earned leave 
for 3 days from 11th November 2021 to 13th Novem 
ber 2021 to leave head quarters till B.O.H. of 15th 
November 2021 in continuation of earned leave 
for 3 days w.e.f. 8th November 2021 to 10th Novem 
ber 2021 with permission to leave head quarters 
till B.O.H. 11th November 2021 which is already 
granted to him vide this office order No. B.2 ( 1 ) - 
Admn - 712-2021 dated 30th October 2021 . 


On return from leave , Smt . V. R. Malode , 5th Jt . 
Civil Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. , Yavatmal is 
re - posted to her former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Smt . V. R. Malode , would have continued to 
officiate as 5th Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. , 
Yavatmal had she not proceeded on leave during 
the above period . 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २०४ . 


ORDER 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Shri . P. L. Ghule , would have continued to 
officiate as Civil Judge ( Sr. Dn . ) Darwha had he 
not proceeded on leave during the above period . 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 733-2021. 


Shri . S. H. Gaherwar , 3rd Jt . Civil Judge ( Sr. 
Dn . ) Yavatmal is granted earned leave for 2 days 
w.e.f. 16th November 2021 to 17th November 2021 . 

Necessary note be taken in his original 
service book and leave account . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २०६ . 


ORDER 


No locum tenens is necesary . 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 740-2021. 


The charge of his Court and Office is kept with 
Shri H. A. H. I. Hashami , 4th Jt . Civil Judge , ( Sr. 
Dn . ) and J.M.F.C. , Yavatmal during the above 
period . 

On return from leave , Shri . S. H. Gaherwar , 3rd 
Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) Yavatmal is re - posted to 
his former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Shri . S. H. Gaherwar , would have continued to 
officiate as 3rd Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) Yavatmal 
had he not proceeded on leave during the above 
period . 


Smt . V. G. Karmore , 3rd Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) 
and Judicial Magistrate First Class Darwha is 
granted earned leave for 2 days w.e.f. 19th 
November 2021 to 20th November 2021 with 
permission to leave head quarters w.e.f. 18th 
November 2021 A.O.H. till B.O.H. 22nd November 
2021 . 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account . 


No locum tenens is necesary . 


Dated the 16th November 2021 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २०५ . 


ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 739-2021. 


Shri . P. L. Ghule , Civil Judge ( Sr. Dn . ) Darwha 
is granted Ex - post facto commuted leave for 3 days 
w.e.f. 16th November 2021 to 18th November 2021 . 

He has got 267 days L.H.P. in balance at the 
time of granting leave . However , 6 days L.H.P. 
be debited in his leave account . 


The charge of her Court and Office along with 
charge of Court of 4th Jt . C.J.J.D. and J.M.F.C. , 
Darwha is kept as under : 

From 18th November 2021 A.O.H. to 20th Novem 
ber 2021 with Shri M. M. Kalyankar , 2nd Jt . Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. , Darwha . 

From 20th November 2021 A.O.H. to 22nd Novem 
ber 2021 B.O.H. with Shri A. A. Dhoke , Jt . Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. , Darwha . 

On return from leave , Smt . V. G. Karmore , 3rd 
Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) Darwha is re - posted to her 
former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Smt . V. G. Karmore , would have continued to 
officiate as 3rd Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. , 
Darwha had she not proceeded on leave during 
the above period . 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account . 


No locum tenens is necesary . 


V. P. PATKAR , 


The charge of his Court and Office is kept with 
Smt . V. R. Jambhule , Jt . Civil Judge , ( Sr. Dn . ) 
Darwha during the above period . 

On return from leave , Shri . P. L. Ghule , Civil 
Judge ( Sr. Dn . ) Darwha is re - posted to his former 
post . 


Yavatmal : 


Principal District Judge , 


Dated the 19th November 2021 . 


Yavatmal . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


